उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
बदलीने पदस्थापना... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०६२३/प्र.क्र.१५२ (भाग-३)/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 
3) शासन आदेशा, महसूल व वन विभाग, क्र.टिआरएफ-०६२३/प्र.क्र.१७३/ई-२, दि.१३.१०.२०२३ 
8) भारत निवडणूक आयोगाचे sh. ४३७/६/१/॥॥९७/0॥/(॥९७॥/॥/००/२०२३ दि.२१.१२.२०२३ 
रोजीचे पत्र. 
शासन Beat: 


संदर्भाधीन क्र.३ येथील आदेशान्वये श्री. कृष्णा जाधव, उप जिल्हाधिकारी यांना उप विभागीय 
अधिकारी, परतूर, जि. जालना या पदावर पदस्थापना देण्यात आली होती. सदर आदेशा या आदेशाद्वारे रद्द 
करण्यात येत असून संदर्भाधीन क्र.४ येथील पत्रान्वये विहित केलेल्या तरतुदी व महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) आणि ४(५) मधील तरतुदींनुसार श्री. कृष्णा जाधव उप जिल्हाधिकारी यांना 
त्यांना वाटप करण्यात आलेला छत्रपती संभाजीनगर विभाग कायम ठेवून प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या 
हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव कार्यरत पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
ae | 2 3 i See 
१) । श्री. कृष्णा जाधव | उप विभागीय अधिकारी, | मुद्रांक जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर या श्री. 
परतूर, जि. जालना पांडुरंग मगदुम यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर 


२. श्री. पांडुरंग मगदुम यांच्या पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. सदरील आदेश तात्काळ अंमलात येत असून उपरोक्त नमूद अधिका-यांना बदलीने पदस्थापना 
दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. संबधित अधिकारी नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले याबाबत e2.revenue@maharashtra.gov.in या ई-मेलद्वारे/ टपालाद्वारे शासनास 
त्वरित कळवावे. 


४. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहित केलेल्या उक्त 
तरतूदींनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापूर्वी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास 
आल्यास, त्यांचेविरुद्ध लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० व महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएफ-०६२३/प्र.क्र.१५२ (भाग-३)/ई-२ 


ष्‌. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या ५काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित काळावधीत संबंधित अधिकारी 
यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास, 
त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन” (dies non) म्हणून गणला जाईल, याची संबंधितांनी नोंद 
घ्यावी. 


६. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. 
तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित 
अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 


9. सदरहू आदेझानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव 
आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील 
नियम २३ चे उल्लघंन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई 
करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

८. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०१२३१८४७३५१९१९ असा आहे. हे शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 9०५०00० OF विरा REVENUE 
SANTOSH asa areca 
VITHOBA GAWDE ण्य णीय 
(सं. fa. गावडे ) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
२) विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर. 
३) विभागीय आयुक्त, कोकण. 
प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
संबंधित जिल्हाधिकारी. 
प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 
संबंधित उप जिल्हाधिकारी (विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांचेमार्फत). 
उप सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
निवडनस्ती (ई-२). 
पृष्ठ २ पैकी २ 


